RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६ - एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे ३२, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, Dated the 20th February 2015 


NOTIFICATION 


- 


MAHARASHTRA CIVIL COURTS ACT , 1869. 

No. CRC.0509 / 169/C.R.45 /Desk - XI. — In exercise of the powers conferred by Section 21 , 22A 
and 23 of the Maharashtra Civil Courts Act ( XIV of 1869) and in modification of all the earlier 
Government Notifications issued in this behalf in so far as they relate to the Court of Civil Judge 
( Junior Division ) at Sawantwadi, the Government of Maharashtra hereby, with effect from the 
28th day of February , 2015 , directs that , 

( a ) there shall be a Civil Court at Dodamarg, subordinate to the District Court of 
Sindhudurg ; 

( b ) the said Court shall be presided over by the Civil Judge(Junior Division), at Dodamarg, 
who shall hold his Court at Dodamarg ; 

(c ) the local limits of the ordinary jurisdiction of the Civil judge ( Junior Division ) at 
Dodamarg shall comprise of all the villages situated in the Dodamarg revenue taluka of 
Sindhudurg District, as constituted under the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah.XLI 
of 1966 ); and all the villages situated in the Dodamarg revenue taluka which were heretofore 
included within the local limits of the ordinary jurisdiction of the Civil Judge ( Junior Division ) 
at Sawantwadi, shall be excluded therefrom ; 

( d ) the civil cases arising out of the Dodamarg revenue taluka, being filed and pending in 
the Court of Civil Judge ( Junior Division ) at Sawantwadi shall stand transferred to the Court 
of Civil Judge ( Junior Division ) at Dodamarg . 


( १ ) 


भाग चार ब -१ 


ہ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११, शके १९ ३७ 


List of Revenue Villages in Dodamarg Taluka 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Village 

( 2 ) 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Village 

( 2 ) 


1 


Talkat 


29 


Zolanbe 


2 


Kolzar 


30 


Ugade 
Maneri 


3 


Kasai 


31 


4 


Amboli 


32 


Kumbral 


5 


Panturli 


33 


Bhikekonal 


6 


Shirwal 


34 


Sasoli 


7 


Kalane 


35 


Kudase 


8 


Morgaon 


36 


Phondaye 
Fukeri 


9 


Adali 


37 


10 


38 


Khokral 


11 


Usap 
Mangeli 
Talekhol 


39 


Aayi 


12 


40 


Virdi 


13 


Vazare 


41 


Matane 


14 


Girode 


42 


15 


Konal 


43 


Ambadgaon 
Shirange 
Mekurla 


16 


Ker 


44 


17 


Morle 


45 


18 


Ainode 


46 


Ghodgewadi 
Sargave 
Pal 


19 


47 


Patye 
Kendra Khurd 


20 


48 


Kendra Budrak 


21 


Sateli Bhedashi 


49 


Ghodge 
Parme 


22 


Avade 


50 


23 


Tervanmedhe 


51 


Palye 
Hewale 


24 


Sonaval 


52 


25 


Bambarde 


53 


Ghatwide 


26 


Tervan 


54 


Pikule 


27 


Bodade 


55 


Zare 


28 


Khanyale 


56 


Khadpade 


The aforesaid 56 (Fifty Six ) villages shall now be excluded from the local limits of the ordinary 
jurisdiction of the Civil Judge ( Junior Division ), Sawantwadi. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. A. SAYEED , 
Principal Secretary and Remembrancer 

of Legal Affairs to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११ , शके १ ९ ३७ 


३ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, Dated the 24th February 2015 


CORRIGENDUM 
MAHARASHTRA CIVIL COURTS ACT , 1869 . 

No. CRC.0509/ 169/ C.R.45 / Desk - XI. - In the Government Notification Law and Judiciary 
Department No. CRC . 0509 / 169/C.R.45 /Desk -XI, dated the 20th February 2015 , — (i) for clause 
" (b )” , read the following : 

“ (b ) the said Court shall be presided over by the Civil Judge ( Junior Division ), Dodamarg , 
who shall hold his Court at Dodamarg ; 

(61) the Civil Judge ( Junior Division ) at Dodamarg shall have jurisdiction to try all the 
suits of Civil natures as defined in Section 24 of the said Act, the subject matter of which does 
not exceed in amount or value mentioned in the Section 24 excepting the suits , the cognizance 
of which is either expressly or impliedly barred ;". 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. A. SAYEED , 
Principal Secretary and Remembrancer 

of Legal Affairs to Government . 


भाग चार ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११ , शके १ ९ ३७ 


पुढील अधिसूचना इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत 


१ ९ 


बुधवार, फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १६, शके १ ९ ३५ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१४ 


. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१. 

क्रमांक झेडपीए-२०१३/ प्र.क्र . २४ / वित्त -९. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ (१ ९ ६२ चा महा. पाच ) याच्या 
कलम २७४ चे पोट -कलम ( १) आणि पोट- कलम ( २) चे खंड ( वीस- अ), ( वीस- ब ) आणि ( शेहेचाळीस ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा व त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता , १ ९ ६८ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी जे नियम करण्याचे ठरविले आहे त्या नियमांचा पुढील 
मसुदा उक्त कलम २७४ च्या पोट- कलम ( ३) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, त्यामुळे बाधा पोहचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व 
व्यक्तींच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , हा मसुदा दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ 
रोजी किंवा त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाकडून विचारात घेण्यात येईल. 

उक्त मसुद्याबाबत कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना, प्रधान सचिव ( ग्रामविकास व पंचायतराज ), 
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग , बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ यांचेकडे उपरोक्त दिनांकापूर्वी 
प्राप्त होतील , त्या शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील. 


. 


२ . 


नियमांचा मसूदा 


१ . 


२ . 


. 


या नियमांना, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता ( सुधारणा) नियम , २०१४, असे म्हणावे. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता, १९ ६८ मधील नियम ६४ मधील पोट-नियम ( २) ऐवजी पुढील 
पोट -नियम दाखल करण्यात येईल : 

“(२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि गट विकास अधिकारी, जिल्हा निधीची प्रत्येक वर्षाच्या ३१ मार्च रोजी रोकड वहीत दिसून 
येणारी अखेरची शिल्लक प्रादेशिक सहसंचालक , स्थानिक निधी लेखा, मुंबई, पुणे, नाशिक , औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर यांना 
त्या वर्षाच्या १० एप्रिल रोजी किंवा त्यापूर्वी ई- संदेशाने किंवा शीघ्र- डाकेने कळविल. ”. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एकनाथ मोरे , 


शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११ , शके १ ९ ३७ 


4 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001, dated the 4th February 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPA - 2013 /CR . 24 /Vitta -9. — The following draft rules further to amend the Maharashtra 
Zilla Parishads and Panchayat Samitis Account Code, 1968, which the Government ofMaharashtra 
proposes to make in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) and clause (xx -i), (xx - ii ) 
and (xlvi) of sub -section (2 ) of section 274 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis 
Act, 1961 (Mah . V of 1962) and of all other powers enabling it in that behlaf, is hereby published 
as required by sub -section ( 3 ) of the said section 274 , for the information of all persons likely to be 
affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by 
the Government of Maharashtra on or after the 15th day of February 2014 . 

2. Any objection or suggestions which may be received by the Principal Secretary (Rural 
Development and Panchayatraj) to the Government ofMaharashtra , Rural Development and Water 
Conservation Department, Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001, from 
any person with respect to the said draft on or before the aforesaid date will be considered by the 
Government. 


Draft Rules 


1 . These rules may be called theMaharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Account 
Code (Amendment) Rules , 2014 . 

2. In rule 64 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samits Account Code, 1968, 
for sub -rule (2 ), the following shall be substituted , namely : 

“ ( 2 ) The Chief Executive Officer and the Block Development Officer shall communicate 
the closing balance of the District Fund on 31st March each year as revealed by the Cash 
Book by E -mail or Speed - Post to the Regional Joint Director , Local Fund Audit, Mumbai, 
Pune , Nashik , Aurangabad , Amravati and Nagpur on or before the 10th April of that year.”. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


EKNATH MORE , 


Joint Secretary to Government. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११ , शके १९ ३७ 


२० 


गुरुवार , फेब्रुवारी १३, २०१४ / माघ २४ , शके १९ ३५ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 


२५ , मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक १३ फेब्रुवारी 


२०१४ 


. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१. 

क्रमांक सेप्रनि-२०११ / प्र. क्र . ७६ / आस्था-९. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. ५ ) 
यांच्या कलम २७४, पोट- कलम (२ ), खंड ( एकोणचाळीस ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत महाराष्ट्र शासनाला समर्थ 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा ( सेवाप्रवेश ) नियम , १९ ६७ 
मध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे. हे नियम उक्त कलम २७४ , पोट-कलम ( ३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे यापूर्वी 
प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत . 


. 


१ . 


या नियमांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा ( सेवाप्रवेश ) ( सुधारणा ) नियम , २०१४ असे म्हणावे. 
२ . महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा ( सेवाप्रवेश) नियम , १९ ६७ यांना जोडलेल्या परिशिष्ट दोन मध्ये जिल्हा सेवा ( वर्ग तीन ) 
( दुय्यम पशुसंवर्धन ) यांच्याशी संबंधित अनुक्रमांक ४ च्या नोंदीमध्ये, स्तंभ ( ३) मधील पशुधन पर्यवेक्षक पदाच्या समोर , स्तंभ ( ४ ) 
मध्ये , 
( अ) परिच्छेद ( एक ) खंड ( ब) मधील उप खंड ( दोन ) ऐवजी, पुढील उप खंड दाखल करण्यात येतील, जसे, 

( दोन ) ( अ ) सांविधिक विद्यापीठाची पशुवैद्यक शास्त्रातील पदवी धारण करीत असलेल्या व्यक्ती, किंवा 
( ब ) पशुधन पर्यवेक्षक, पशुपाल, पशुधन सहायक , सहायक पशुधन विकास अधिकारी किंवा पशुधन विकास अधिकारी ( ब श्रेणी) 
याबाबतची पशुसंवर्धन संचालनालयाने दिलेली पुढील पदविका किंवा प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या व्यक्ती. 
(१ ) त्यावेळच्या मुंबई राज्याने चालविलेल्या अभ्यासक्रमासह , पशुवैद्यक पशुपाल प्रशिक्षण अभ्यासक्रम ; 
( २ ) पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि राज्यातील विविध सांविधिक कृषि विद्यापीठे यांनी चालविलेला 

पशुधन 

पर्यवेक्षक 
अभ्यासक्रम ; 


(३ ) पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी चालविलेला पशुवैद्यक व पशुसंवर्धन शास्त्र यामधील दोन वर्षांचा सेवांतर्गत पदविका 
अभ्यासक्रम ; आणि 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११ , शके १ ९ ३७ 


( ४ ) खालील संस्थांनी चालविलेला पशुवैद्यक शास्त्र विषयासह दुग्धशाळा क्षेत्र व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका यामधील दोन वर्षांचा 
पदविका अभ्यसक्रम , 


( एक ) महाराष्ट्र तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ ; 


किंवा 


( दोन ) राज्यातील विविध सांविधिक कृषि विद्यापीठे 


किंवा 


( ब ) ज्यामुळे नोंदणीकृत पशुवैद्यक व्यवसायीच्या पर्यवेक्षणाखाली व निदेशनाखाली किरकोळ पशुवैद्यकीय सेवा करण्याचा हक्क 
असेल अशी, भारतातील कोणत्याही पशुवैद्यक संस्थेची पदविका किंवा प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या व्यक्ती : 

परंतु, किरकोळ पशुवैद्यकीय सेवा करण्याचा त्यांना हक्क मिळवून देणाऱ्या पदविकेचा किंवा प्रमाणपत्राचा धारक, भारतीय पशुवैद्यक 
परिषद अधिनियम, १९ ८४ (१९ ८४ चा ५२ ) याच्या कलम ३० च्या खंड ( ख ) च्या परंतुकातील स्पष्टीकरणान्वये व कलम ५७ अन्वये 
कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात काढलेल्या क्र . आयव्हीसी -१००६ / 
प्र.क्र . ५३२ /पदुम-४, दिनांक २७ ऑगस्ट २००९ च्या अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट केलेल्या किरकोळ पशुवैद्यकीय सेवाच देण्यास हक्कदार 
असेल ; आणि 


( तीन ) माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय , महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून वेळोवेळी विहित केलेले संगणक वापराबाबतचे प्रमाणपत्र धारण 
केलेले असावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ग . के . रहाटे , 


शासनाचे उप सचिव . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११ , शके १ ९ ३७ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


25 , Marzaban Path , Bandhakam Bhavan , Fort , Mumbai 400 001, 

dated 13th February 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS Act , 1961. 


No. SEPRANI- 2011/CR -76 /Estt-9. — In exercise of the powers conferred by the clause (xxxix ) 
of sub -section (2 ) of section 274 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of 
Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Zilla Parishads 
District Services (Recruitment) Rules, 1967 the same having been previously published as required 
by sub -section ( 3 ) of the said section 274 , namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Zilla Parishads District Services (Recruitment) 
(Amendment) Rules, 2014 . 


2. In Appendix II appended to the Maharashtra Zilla Parishads District Services 
(Recruitment ) Rules , 1967, in entry at serial No. 4 relating to District Services ( Class III) 
(Subordinate Animal Husbandry ) Grade- I, against the post of Livestock Supervisor in column ( 3 ), 
in column (4 ), — 

( a ) in paragraph 1 , in clause (b ), for sub - clause ( ii ), the following sub - clauses shall be 
substituted , namely : 

(ii) (A ) person who posses a degree in the Veterinary Science from a statutory 
University ; or 

(B ) (a ) person holding following diplomas or certificate of Livestock Supervisor , 
Stockman , Stock Assistant, Assistant Livestock Development Officer or Livestock 
Development Officer (Grade- B ) issued by the Directorate of Animal Husbandry, 

( 1 ) Veterinary Stockmen s Training Course including the Course conducted by the 
then State of Bombay ; 

( 2 ) Livestock Supervisor s Training Course conducted by the Department of Animal 
Husbandry , Government of Maharashtra and the various statutory Agricultural 
Universities in the state ; 


( 3 ) Two years In -service Diploma in Veterinary and Animal Husbandry Science 
conducted by the Department of Animal Husbandry , Government of Maharashtra ; and 

(4 ) Two years Diploma in Dairy Farm Management and Animal Husbandry with 
veterinary subjects conducted by , — 


(i) the Maharashtra Technical Education Examination Board ; 


or 


(ii) the various statutory Agricultural Universities in the State; 


or 


(b ) persons holding such diploma or certificate issued by any Veterinary Institution in 
India , entitling him to render minor veterinary services under the supervision and direction 
of a registered veterinary practitioner : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११ , शके १ ९ ३७ 


९ 


Provided that , such diploma or certificate holder entitling him to render minor veterinary 
services shall render such minor veterinary services only as are specified by notification in 
the Offical Gazette by the Agriculture, Animal Husbandry , Dairy Development and Fisheries 
Department, vide its notification No. IVC . 1006 /CR -532/ADF - 4 , dated the 27th August 2009 
issued under Explanation to the proviso to clause (b ) of section 30 read with section 57 of the 
Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984 ); and 

( iii ) possessing the certificate in Computer Operation , prescribed by the Directorate 
of Information and Technology , Government of Maharashtra from time to time. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


G. K. RAHATE , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६ - एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११, शके १९ ३७ 


२१ 


गुरुवार , फेब्रुवारी १३, २०१४ / माघ २४ , शके १९ ३५ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ 

आदेश 
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम . 


. 


क्रमांक मुद्रांक . २०१२ / सं.क्र . ३७ / प्र.क्र . २३ / म- १. - ज्याअर्थी, मुंबई मुद्रांक अधिनियम (१९ ५८ चा ६० ) याच्या कलम ९ च्या खंड 
( अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासन आदेश , महसूल व वन विभाग, क्रमांक मुद्रांक. २००७/ प्र.क्र . २१७ /म-१ , 
दिनांक १ ऑक्टोबर २००७ अन्वये ( याच्यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त आदेश ” असा केला आहे ) महाराष्ट्र शासनाने पहिल्या जमीन 
अभिहस्तांतरण संलेखावर मुंबई मुद्रांक अधिनियम , १९ ५८ च्या अनुसूची-१ मधील अनुच्छेद २५ च्या खंड ( ख ) अन्वये आकारणी योग्य 
असलेले मुद्रांक शुल्क कमी केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , क्रमांक एमटीसी. २००५ / २/ सीआर. १७२/ पर्यटन , दिनांक १६ डिसेंबर 
२००६ अन्वये जाहिर करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र पर्यटन धोरण , २००६ च्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी लोकहितास्तव उक्त आदेशाच्या कक्षा वाढविणे 
आवश्यक असल्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९ ५८ चा ६० ) ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
केला आहे ) याच्या कलम ९ च्या खंड ( अ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , पूर्वलक्षीप्रभावाने 
दिनांक १ ऑक्टोबर २००७ पासून , शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक एमटीसी. २००५ / २/सीआर . १७२ / पर्यटन , 
दिनांक १६ डिसेंबर २००६ अन्वये व्याख्या केलेले व मान्यता दिलेले नवीन पर्यटन युनिट सुरू संबंधात नागपूर सुधार प्रन्यास , महाराष्ट्र 
पर्यटन विकास महामंडळ मर्यादित , शासकीय महामंडळे आणि शासकीय प्राधिकरणे यांच्याकडून भाडेपट्ट्यावर देण्यात आलेल्या जमिनीच्या 
संबंधात निष्पादित केलेल्या पहिल्या भाडेपट्ट्याच्या संलेखावर उक्त अधिनियमासोबत जोडलेल्या अनुसूची-१ च्या अनुच्छेद ३६ ( चार ) 
( २९ वर्षांपेक्षा जास्त अथवा शाश्वत कालावधीकरिता) अन्वये आकारणीयोग्य असलेले मुद्रांक शुल्क उक्त आदेशात नमूद केलेल्या अटी , 
शर्ती व कालावधीकरिता कमी करीत असून , त्याकरिता उक्त आदेशात , पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे 

दिनांक १ ऑक्टोबर २००७ पासून उक्त आदेशात “ उक्त अधिनियमात जोडलेल्या अनुसूची-१ च्या अनुच्छेद २५ च्या खंड ( ख ) ” या 
शब्द , अंक व अक्षरांनंतर , “ आणि नागपूर सुधार प्रन्यास, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ मर्यादित, शासकीय महामंडळे आणि शासकीय 
प्राधिकरणे यांच्याकडून नवीन पर्यटन युनिट सुरू करण्यासाठी भाडेपट्ट्यावर देण्यात आलेल्या जमिनीच्या संबंधात निष्पादित केलेल्या पहिल्या 
भाडेपट्ट्याच्या संलेखावर उक्त अधिनियमासोबत जोडलेल्या अनुसूची-१ च्या अनुच्छेद ३६ ( चार ) (२९ वर्षांपेक्षा जास्त अथवा शाश्वत 
कालावधीकरिता ) ” हे शब्द , अंक व अक्षरे घालण्यात यावीत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजेश नार्वेकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११, शके १९ ३७ 


११ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madame Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 13th February 2014 

Order 
MAHARASHTRA STAMP ACT . 

No.Mudrank . 2012 /RR . 37 /C.R . 23 / M - 1. — Whereas, by Government Order Revenue and Forests 
Department, No. Mudrank . 2007/C.R . 217 /M - 1 , dated the 1st October 2007 (hereinafter referred 
to as “ the said Order” ) issued under clause (a ) of section 9 of the Bombay Stamp Act ( LX of 1958 ), 
the Government of Maharashtra had reduced the Stamp Duty chargeable on the first instrument 
of conveyance under clause (6 ) of Article 25 of Schedule -I appended of the said Act onthe terms 
and conditions mentioned in the said Order ; 

And whereas , the Government of Maharashtra being satisfied that, in public interest, it is 
necessary to increase the scope of the said Order for achievement of the objectives of Maharashtra 
Tourism Policy , 2006 declared vide Governement Resolution , Tourism and Cultural Affairs 
Department, No. MTC . 2005 / 2/CR - 172 / Tourism , dated the 16th December 2006 . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a ) of section 9 of the Maharashtra 
Stamp Act (LX of 1958 ) (hereinafter referred to as " the said Act” ) the Government of Maharashtra 
nereby reduces retrospectively with effect from 1st October 2007 the stamp duty chargeable under 
Article 36 ( iv ) ( period exceeding twenty - nine years or perpetuity ) of Schedule -I appended to the 
said Act , on the first instrument of lease , where land is leased by Nagpur Improvement Trust , 
Maharashtra Tourism Development Corporation Limited , Government Corporations and 
Government Authorities executed in relation to starting of a New Tourism Unit as defined and 
approved under the Government Resolution , Tourism and Cultural Affairs Department, No. MTC 
2005 /2 /CR - 172 / Tourism , dated the 16th December 2006 , on the terms, conditions and the period 
mentioned in the said Order and for that purpose amends the said Order as follows namely : 

In the said Order, after the words , figures and letters or in relation to the expansion of 
existing Tourism Unit” , the words, figures and letters , " and under Article 36 (iv ) ( period exceeding 
twenty -nine years or perpetuity ) of the Schedule- I appended to the said Act, on the first instrument 
of lease , where land is leased by Nagpur Improvement Trust , Maharashtra Tourism Development 
Corporation Limited , Government Corporations and Government Authorities executed in relation 
to starting of a New Tourism Unit " shall be added with effect from 1st October 2007 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJESH NARVEKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११, शके १९ ३७ 


२२ 


सोमवार , 

फेब्रुवारी १७, २०१४/ माघ २८ , शके १ ९ ३५ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ . 

दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ऊस खरेदीकर अधिनियम , १ ९ ६२ . 


क्रमांक ऊखक . १०१४ / प्र.क्र . ४ / कराधान- ३. - महाराष्ट्र ऊस खरेदीकर नियम , १९ ६२ च्या नियम १० च्या उप-नियम ( १) च्या खंड 
( अ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे दिनांक १ एप्रिल २०१४ पासून शासन अधिसूचना क्रमांक 
ऊखक . १०११ / प्र.क्र १०० / कराधान-३, दिनांक ३० एप्रिल २०११ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : 

सदर अधिसूचनेतील , 

( क ) १०० रुपये " या अंक व शब्दाऐवजी ५० रुपये " हे अंक व शब्द दाखल करण्यात येत आहेत ; 
( ख ) “ १ एप्रिल २०१३ ” या अंक व शब्दाऐवजी " १ एप्रिल २०१४ ” हे अंक व शब्द दाखल करण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ओ . चै. भांगडीया , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११ , शके १ ९ ३७ 


السلہ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , Dated the 17th February 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PURCHASE TAX ON SUGARCANE ACT, 1962. 


No. SCPT. 1014 /C.R . 4 / Taxation - 3.— In pursuance of the powers conferred by clause ( a ) of 
sub -rule ( 1) of rule 10 of the Maharashtra Purchase Tax on Sugarcane Rules , 1962 , the 
Government of Maharashtra hereby with effect from 1st April 2014 , amends the Government 
Notification , Finance Department No. SCPT . 1011/C.R . 100 /Taxation - 3 , dated the 30th April 
2011 , as follows, namely : 


In the said notification , 


(a ) for the words “ rupees hundred ” the words “ rupees fifty ” shall be substituted ; 


1st April 2013 ” the figures , letters and word 


(6 ) for the figures , letters and word 
“ 1st April 2014 ” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 


Deputy Secretary to Government. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११ , शके १ ९ ३७ 


२३ 


मंगळवार , फेब्रुवारी १८, २०१४ / माघ २९ , शके १९ ३५ 


जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक मजनिप्रा-२०१३ /(१०९/ १३) / जसं ( आस्था).- महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम , २००५ ( २००५ चा महा . १८ ) 
याचे कलम ११ चा खंड ( क ), कलम २२ व कलम ३० चे पोट -कलम ( १) तसेच मुंबई सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम, १९ ०४ (१ ९०४ चा 
मुंबई १) याचे कलम २१ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , 
याद्वारे, बाधा पोहोचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम , २००५ ( २००५ चा 
महा. १८ ) याच्या कलम ३० च्या पोट-कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात 
येते की , महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण ( पाणी वापरांच्या हक्काचे वाटप व संनियंत्रण, विवाद व अपिले आणि इतर बाबी) नियम , २०१३ 
निरसित करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा खालील मसुदा महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून एक 
महिन्यानंतर महाराष्ट्र शासन विचारात घेईल . 

उक्त मसुद्याबाबत कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती वा सूचना प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मादाम कामा मार्ग , 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे उपरोक्त कालावधीपूर्वी येतील त्यावर शासन विचार करील . 


२ . 


नियमांचा मसुदा 


१ . संक्षिप्त नाव.- या नियमांना महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (पाणी वापरांच्या हक्काचे वाटप व संनियंत्रण, विवाद व अपिले 
आणि इतर बाबी) ( निरसन ) नियम , २०१४ असे म्हणावे. 

२ . महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण ( पाणी वापरांच्या हक्काचे वाटप व संनियंत्रण , विवाद व अपिले आणि इतर बाबी) नियम , 
२०१३ याद्वारे निरसित करण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ए. बा . पाटील , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११ , शके १ ९ ३७ 


१५ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 18th February 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY Act, 2005 . 

No. MWRRA - 2013/( 109/2013 )/W.R .( Est .).— The following draft of rules to repeal the 
Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (Allocation and Monitoring of Entitlements, 
Disputes and Appeals and other Matters) Rules, 2013, which the Government of Maharashtra 
proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (a ) of section 11, section 22 and 
sub-section ( 1) of section 30 of the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act, 2005 
(Mah . XVIII of 2005 ), read with section 21 of the Bombay General Clauses Act, 1904 ( Bom . I of 
1904 ), and of all other powers enabling it in that behalf, is hereby published as required by 
sub -section ( 1 ) of section 30 of the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act, 2005 
(Mah . XVIII of 2005 ), for the information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is 
hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Government ofMaharashtra 
after the expiry of one month from the date of publication of this notification in the Maharashtra 
Government Gazette . 

2. Any objection or suggestion , which may be received by the Principal Secretary , Water 
Resources Department, Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , from any person with respect to the said draft before the expiry of the above 
mentioned period will be considered by the Government. 


DRAFT RULES 


1. Short title. — These rules may be called the Maharashtra Water Resources Regulatory 
Authority (Allocation and Monitoring of Entitlements , Disputes and Appeals and other Matters ) 
(Repeal) Rules, 2014 . 


2. The Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (Allocation and Monitoring of 
Entitlements , Disputes and Appeals and other Matters) Rules, 2013 , are hereby repealed . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


E. B. PATIL , 
Principal Secretary to Government. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११, शके १९ ३७ 


२४ 


गुरुवार, फेब्रुवारी २०, २०१४ / फाल्गुन १, शके १९ ३५ 


. 


. 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मूवक . १५१४ / प्र.क्र .८ / कराधान- १. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा.९ ) च्या कलम ९ च्या 
उप - कलम (१) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची क आणि ग 
मध्ये , दिनांक १ एप्रिल २०१४ पासून खालीलप्रमाणे 

सुधारणा 

करीत आहे, म्हणजेच : 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ मध्ये, 
१. अनुसूची क मध्ये, 

( १ ) नोंद ९ क च्या स्तंभ ( २ ) मधील “ दिनांक ३१ मार्च २०१४ या शब्द आणि अंकाऐवजी " दिनांक ३१ मार्च २०१५ " हे शब्द 
आणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत ; 

( २ ) नोंद ५१ च्या स्तंभ ( २) मधील “ दिनांक ३१ मार्च २०१४ या शब्द आणि अंकाऐवजी " दिनांक ३१ मार्च २०१५ " हे शब्द 
आणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत ; 

( ३ ) नोंद ५ ९ च्या स्तंभ ( २ ) मधील “ दिनांक ३१ मार्च २०१४ या शब्द आणि अंकाऐवजी " दिनांक ३१ मार्च २०१५ " हे शब्द 
आणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत . 

२. अनुसूची ग मध्ये, नोंद १०८ मध्ये, स्तंभ ( २ ) मध्ये, उप -नोंद (१) मधील खंड ( ख ) मध्ये , “ दिनांक ३१ मार्च २०१४ 
आणि अंकाऐवजी " दिनांक ३१ मार्च २०१५ " हे शब्द आणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत . 


" 


या शब्द 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ. चै. भांगडीया , 


शासनाचे उप सचिव . 


New Operating 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११ , शके १ ९ ३७ १७ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 20th February 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002 . 

No. VAT. 1514 /CR.8 / Taxation - 1. — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 9 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ), the Government of 
Maharashtra hereby with effect from the 1st April 2014 amends the SCHEDULES A and C 
appended to the said Act , as follows, namely : 


In the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 , 


1. In SCHEDULE A , 


( 1) in entry 9A , in column ( 2 ), for the figures letters and word “ 31st March 2014 ” the 
figures , letter and word “ 31st March 2015 ” shall be substituted ; 

(2 ) in entry 51, in column (2 ), for the figures letters and word “ 31st March 2014 ” the 
figures , letter and word “ 31st March 2015 ” shall be substituted ; 


( 3 ) in entry 59, in column ( 2 ), for the figures , letter and word " 31st March 2014 ” the 
figures , letter and word “ 31st March 2015 ” shall be substituted . 


2. In SCHEDULE C , in entry 108 , incolumn (2 ) in sub - entry ( 1), in clause (b ) for the figures , 
letter and word “ 31st March 2014 ” the figures , letter and word “ 31st March 2015 ” shall be 
substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


O. C. BHANGDIYA , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११, शके १९ ३७ 


२५ 


गुरुवार, फेब्रुवारी २० , २०१४ / फाल्गुन १, शके १ ९ ३५ 


. 


वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक मूवक. १५१४ /प्र.क्र १० / कराधान- १. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ (२००५ चा महा.९) च्या कलम ९ च्या 
उप- कलम ( १) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे, उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची ख मध्ये , 
दिनांक १ एप्रिल २०१४ पासून 

खालीलप्रमाणे 

सुधारणा 

करीत आहे, म्हणजेच : 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ मध्ये अनुसूची ख मध्ये, 

( १ ) नोंद १ मध्ये , 

( एक ) स्तंभ ( २) मधील “ दिनांक १ एप्रिल २०१३ किंवा त्यानंतर सुरू होणाऱ्या आणि दिनांक ३१ मार्च २०१४ रोजी संपणाऱ्या 
कालावधीसाठी विक्री " हे शब्द आणि अंक वगळण्यात येत आहेत 

( दोन ) स्तंभ ( ३ ) मधील “ १.१ % या अंक आणि चिन्हाऐवजी “ १ % हा अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे 
( २ ) नोंद २ मध्ये , 

( एक ) स्तंभ ( २) मधील “ यांच्या दिनांक १ एप्रिल २०१३ किंवा त्यानंतर सुरू होणाऱ्या आणि दिनांक ३१ मार्च २०१४ रोजी संपाणाऱ्या 
कालावधीतील विक्री " हे शब्द आणि अंक वगळण्यात येत आहेत ; 

( दोन ) स्तंभ ( ३ ) मधील “ १.१ % या अंक आणि चिन्हाऐवजी " १ % " हा अंक चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ . चै. भांगडीया , 


शासनाचेउपसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११ , शके १ ९ ३७ 


१ ९ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 dated the 20th February 2014 . 


NOTIFICATION 


Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 . 

No. VAT. 1514 /CR.10 / Taxation - 1. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of 
section 9 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ), the Government of 
Maharashtra hereby with effect from the 1st April 2014 amends the SCHEDULE B appended to 
the said Act, as follows, namely : 


In the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002, in Schedule B , 


( 1 ) in entry 1 , 


( i) in column (2 ), the words, figures and letters “ sold during the period starting on or after 
the 1st April, 2013 and ending on the 31st March , 2014 " shall be deleted ; 


( ii) in column ( 3 ), for the figures and sign “ 1.1 % ” the figure and sign “ 1 % ” shall be substituted . 


( 2 ) in entry 2 , 


(i) in column (2 ), the words, figures and letters “ sold during the period starting on or after 
the 1st April, 2013 and ending on the 31st March , 2014 " shall be deleted ; 


(ii ) in column (3 ), for the figures and sign “ 1.1 % ” the figure and sign “ 1 % ” shall be substituted 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


O. C. BHANGDIYA , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार ब -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११, शके १९ ३७ 


२६ 


शनिवार, फेब्रुवारी २२, २०१४ / फाल्गुन ३, शके १९ ३५ 


वित्त विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१४ 


अधिसूचना 


- 


महाराष्ट्र 

राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. 

क्रमांक तेविआ. १०१४ /प्र. क्र . ३४ / २०१४ / वित्त आयोग कक्ष.- महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम , 
२००५ (२००५ चा महा. १६ ) याच्या कलम ७ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्य शासन महाराष्ट्र राजकोषीय 
उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन नियम , २००६ मध्ये सुधारणा करण्याकरिता पुढील नियम करीत आहे , ते असे : 

या नियमांना महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन ( सुधारणा ) नियम, २०१४ असे संबोधण्यात यावे. 
महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन नियम , २००६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ मुख्य 

नियम ” असा 
करण्यात आला आहे) मधील नियम ३ मधील खंड ( क ) मध्ये पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल 

परंतु सन २०१३-२०१४ व सन २०१४-२०१५ या आर्थिक वर्षांकरिता ही अट शिथिल करण्यात येत आहे ” ; 


१ . 


२ . 


“ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सतीश पावसकर, 
शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 21st February 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGETARYMANAGEMENT ACT, 2005 . 


No. TFC. 1014/CR- 34/ 2014 / F.C . Desk.- In exercise of the powers conferred by section 7 of the Maharashtra 
Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act, 2005 (Mah . XVI of 2005 ) and of all other powers enabling 
it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the 
Maharashtra Fiscal Responsibility and Budgetary Management Rules, 2006 , as follows, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Fiscal Responsibility and Budgetary Management 
(Amendment ) Rules, 2014 . 

2. In rule 3 of theMaharashtra Fiscal Responsibility and Budgetary Management Rules, 2006 ( herein 
after referred to as “ the principal Rules”), in clause (a ), the following proviso shall be added , namely : 

Provided that, this condition is relaxed during financial year 2013-2014 and 2014-2015 .” . 


By order and in the nameof the Governor of Maharashtra , 


SATISH PAWASKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११, शके १९ ३७ 


२१ 


२७ 


सोमवार , फेब्रुवारी २४, २०१४ / फाल्गुन ५, शके १९ ३५ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 18th February 2014 


NOTIFICATION 


MADHYA PRADESH BHUDAN YAGNA ACT, 1953 . 

No. BHUDAN 08 / 2012 /CR - 30 / J - 1. — Whereas the tenure of office of the Chairman , Secretary 
and other members of The Maharashtra Bhudan Yagna Board , appointed under Government 
Notifications, Revenue and Forests Department No. BDN -07 /2008 /CR - 106 / J - 1, dated 5th 
September 2008 issued in exercise of the powers conferred sub -section-( 2 ) of section - 5 and 
section -4 read with section 4 - A and 33A of Madhya Pradesh Bhudan Yagna Act, 1953 (M.P. XV 
of 1953), hereinafter referred to as “ the said Act ” has, as provided in the said sub -section ( 1) , 
expired after expiry of the period of 4 years from the date of their appointment : 

And whereas , it is considered expedient by the Government of Maharashtra to appoint the 
Chairman and other members of said Board . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of section -5 of Madhya 
Pradesh Bhudan Yagna Act, 1953 (M.P. XV of 1953) the Government of Maharashtra hereby 
notifies the following nominations of the Chairman , Secretary and other members of Bhudan 
Yagna Board , made by the Maharashtra Pradesh Sarva Seva Sangh , Sevagram , Vardha in 
exercise of the powers conferred on it by section - 4 read with section -4A and 33A of the said Act, 
namely : 

Schedule 


Sr. No. 


Name and Address of the person 


Designation 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Chairman 


2 


Secretary 


3 


Member 


Shri. Ha. Bha. Pa . Haribhau Eknath Verulkar , 
Gurudev Ashram , Nandura , 
At post Nandura , Dist. Buldhana 440 404 . 
Shri . Eknath Shamrao Dagwar , 11, Anubandh , Vaibhav Nagar, 
Arni Road , Dist. Yavatmal 445 303 . 
Adv. Shri. Madhavrao Malharrao Gadkari, Gorakshan Ward , 
Dhantoli , Dist . Nagpur- 12 . 
Shri . Vilas Muttemwar , Ashok Residency , 18 Shivaji Nagar , 
Dist . Nagpur. 
Shri. Avinash Pundalik Kakade , At Post Sevagram , 
Tal. and Dist . Vardha 442 102 . 
Prof. Shri. Haribhau Nathobaji Kshirsagar, 3 , Prof. Colony , 
Ring Road, Tal and Dist. Washim 445 505 . 


4 


Member 


5 


Member 


6 


Member 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११, शके १९ ३७ 


Schedule - Concld . 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name and Address of the person 

( 2 ) 


Designation 

( 3 ) 


7 


Member 


8 


Member 


Shri. Vasantrao Shamral Kedar , At Post Rajanda , 
Tal. Barshitakli , Dist. Akola . 
Shri. Manikrao Mahadevrao Dudhalkar , Prathmesh Apt ., 
Zakir Hussain Ward , Ballarsha, Dist. Chandrapur 443 406 . 
Shri. Mukund Dhondbaji Mhaske, At Post Salod (Hirapur ), 
Tal. and Dist . Wardha . 


9 


Member 


10 


Member 


Shri. Rajendra Urkunda Londase , At Post and Tal. Tiroda, 
Dist . Gondia . 


11 


Member 


Sou . Pradnya Sudhakar Choudhari, F /6 , Rajarani Apartment, 
Opposite Snehal Nagar, Arni Road , Dist. Yavatmal. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUNIL KOTHEKAR , 

Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११, शके १९ ३७ 


२३ 


२८ 


बुधवार, फेब्रुवारी २६, २०१४ / फाल्गुन ७, शके १९ ३५ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१४ 


अधिसूचना 


" 


महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम. 

क्रमांक खाक्षेस -१० ९९ / प्र.क्र . १८ ९ / भाग -१ / रस्ते -९. महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१ ९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम २० ची 
पोट- कलमे (१- अ) , (१-ब ), (१- क ), ( १- ड ) आणि (१-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे 
घोषित करते की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “ बांधा वापरा व हस्तांतरित करा या योजनेतून मे. अशोका इन्फ्रास्ट्रक्चर , नाशिक यांनी 
स्वखर्चाने धुळे जिल्ह्यातील सुरत - धुळे रस्त्यावर धुळे शहराबाहेरून बांधण्यात आलेल्या वळण रस्त्याचा वापर करणाऱ्या खालील अनुसूचीच्या 
स्तंभ ( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकारच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या 
स्तंभ ( ३) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने, दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४ ते दिनांक २३ एप्रिल २०१४ या कालावधीसाठी वरील 
बाह्य वळण रस्त्यावर किलोमीटर ४/२५० येथील पथकर नाक्यावर पथकर वसुली करण्यात यावी. 

अनुसूची 


वाहनांचा प्रकार 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 


पथकराचे प्रतीफेरीचे 
दर ( रुपये ) 

( ३ ) 


( २ ) 


२४ फेब्रुवारी २०१४ 


ते 


२३ एप्रिल २०१४ 


१ 


पथकर नाही 


२ 


८.०० 


३ 


मोटार सायकल , स्कूटर किंवा इतर दुचाकी वाहने 
मोटार कार , टॅक्सी, जीप , पीक अप व्हॅन, स्टेशन वॅगन , टेम्पो, ऑटोरिक्षा 
किंवा अन्य तीन चाकी वाहने . 
बसेस 
ट्रक्स 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ ( १९ ८८ चा ५९ ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे वरील अमुक्रमांक 
१ ते ४ मध्ये नमूद केलेली वाहने वगळून इतर सर्व मोटार वाहने . 


२५.०० 


३०.०० 


५ 


८०.०० 


१ . 


खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात येते. 

( १) भारताचे राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अति महत्त्वाच्या 
लोकप्रतिनिधींची वाहने . 


( २) लोकसभा व राज्यसभेचे विद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे विद्यमान सदस्य प्रवास करीत 
असलेली वाहने . 

(३ ) महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य व लोकसभा व राज्यसभेचे माजी सदस्य 
( ४ ) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने 
( ५ ) लष्ककराच्या मालकीची वाहने 
( ६ ) पोलीस विभागाची वाहने 
( ७ ) टपाल आणि तार खात्याची वाहने 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११, शके १९ ३७ 


( ८ ) रुग्णवाहिका 
( ९ ) शववाहिका 
( १० ) अग्निशमन दलाची वाहने 


२ . या प्रयोजनाकरिता वरील बाह्य वळण रस्त्यावर किलोमीटर ४/२५० येथील पथकर नाक्यावर वर नमूद केलेल्या कालावधीकरिता 
पथकराची रक्कम वसूल करण्याचा आणि ठेऊन घेण्याचा हक्क मे. अशोका इन्फ्रास्ट्रक्चर, नाशिक यांना मा . उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ, 
औरंगाबाद यांनी दिलेल्या दिनांक १० डिसेंबर २०० ९ रोजीच्या अंतरिम आदेशाच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे . 

टिप.- ( १ ) पथकर दराचा फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहन धारकास प्रत्येक 
वेळी पथकर वसुलीची संगणकिकृत पावती देण्यात यावी. 

( २) एकाच वाहनास दिवसातून एकापेक्षा जास्त वेळा वळण रस्ता ओलांडावयाचा असल्यास, वाहन मालकास दिवसातील सर्व 
फेऱ्यांकरिता वाहनाच्या पहिल्याच फेरीमध्ये उपरोक्त पथकराच्या दराची दीडपट रक्कम भरण्याचा विकल्प असावा किंवा सदर वळण मार्गाचा 
नियमितपणे वापर करणाऱ्या वाहनांसाठी वाहन मालक मासिक पास घेऊ शकेल. या मासिक पासाची किंमत वाहानाच्या तीस एकेरी फेरीस 
द्याव्या लागणाऱ्या दरा एवढी असावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न . डेकाटे , 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११, शके १९ ३७ 


२५ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 21st February 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLE Tax Act. 

No. PSP - 1099 /CR - 189 /Part- 1/Road - 9. - In exercise of the powers conferred by sub - sections 
( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ), ( 1 - D ) and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV 
of 1958 and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra 
hereby declares that toll shall be levied on the classes of motor vehicles specified in column ( 2 ) 
of the Schedule appended hereto , and on the trailers drawn by such motor vehicles , passing 
over the Dhule By - pas Road constructed on the Surat -Dhule Road in Dhule District , under the 

Build , Operate and Transfer (BOT) Scheme " by M /s . Ashoka Infrastructure, Nashik , at their 
expenses , at the rates specified against each of the said motor vehicles in column ( 3 ) of the said 
Schedule , with effect from the 24th February 2014 to the 23rd April 2014 , at the toll collection 
centre located at kilometer 2/250 on the above mentioned By-pass Road . 

Schedule 


Serial 


Particulars of Motor Vehicles 


Number 

( 1 ) 


Rule of toll per 
trip ( in rupees) 

( 3 ) 


( 2 ) 


24th February 

2014 to 
23rd April 

2014 


1 


Nil 


2 


Motor -Cycle , Scooter or any other two wheelers 
Motor Car, Taxi, Jeep , Pick - up Vans, Station Wagon , Tempo , 
Auto -rickshaw or any other three wheeler vehicles. 


8.00 


3 


Buses 
Trucks 


25.00 
30.00 


4 


5 


80.00 


All other motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act , 
1988 (59 of 1988 ), except those mentioned in entries at Serial 
Numbers 1 to 4 above . 


1. The following types of vehicles are exempted from payment of toll, namely : 

( 1 ) VVIP vehicles carrying President of India , Vice - President of India Governor of 
State Public Representatives entitled for red lamp on their vehicles . 

( 2 ) Vehicles carrying sitting Members of Parliament, Maharashtra Legislative Assembly 
and Maharashtra Legislative Council. 

(3 ) Vehicles carrying Ex -Member of Maharashtra Legislative Assembly , Maharashtra 
Legislative Council and Parliament . 

(4 ) State and Central Government Vehicles 
(5 ) Defence Vehicles . 
(6 ) Police Deparatment Vehicles . 
(7 ) Post Telegraph Department Vehicles 
( 8 ) Ambulances 
( 9 ) Hearses 
( 10 ) Fire Brigade Vehicles 


भाग चार ब -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११, शके १९ ३७ 


2. For the purpose of this notification , M /s . Ashoka Infrastructure , Nashik , is authorised 
to collect and retain the amount of toll at the toll collection centre located at kilometer 4/250 
on the above-mentioned By-pass Road , as per the Interim Order of the Hon ble High Court of 
Bombay , Bench at Aurangabad , dated the 10th December 2009. 

Notes :-(i) The above mentioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the 
people in the vicinity of the toll collection centre. A computerised toll receipt shall be passed 
on each and every occasion of recovery of toll. 

(ii ) When the same vehicle has to cross the toll plaza more than once in a day , the user 
shall have the option to pay one and a half times of the above toll rates while crossing the above 
mentioned By -pass Road in the first trip itself for all the trips in the day ; or if the vehicle has 
to use the facility frequently , the vehicle owner can have a monthly pass, on the payment of 
charges equal to thirty single trips rate. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११, शके १९ ३७ 


२७ 


२ ९ 


बुधवार , फेब्रुवारी २६, २०१४ / फाल्गुन ७, शके १ ९ ३५ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१४ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६. 

क्रमांक नियुक्ती -२०१३/ प्र. क्र . ३२२ / गृनिभू. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ ( महा. १९ ७७ चा २८ ) 
( यानंतर याचा उल्लेख ‘ उक्त अधिनियम असा करण्यात येईल ) च्या कलम ७० च्या उप कलम ( १) व ( २) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना क्रमांक अकाभा. २०१२ / प्र. क्र . १७९ / गृनिभू, दिनांक १७ सप्टेंबर २०१२ 
अन्वये श्री. दे. न . निर्मले हे उप सचिव (विधी), गृहनिर्माण विभाग यांच्याकडे त्यांच्या नियमित पदाच्या कार्यभारासह अपील अधिकारी 
१( गट- अ ) या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार, पुढील आदेश होईपर्यंत संपूर्ण राज्याकरिता किंवा हा अधिनियम ज्यामध्ये अंमलात असेल अशा 
राज्यांच्या भागांकरिता अथवा त्यातील क्षेत्राकरिता सोपविण्यात आला होता ; 

आणि ज्याअर्थी, अपील अधिकारी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार घेतलेले श्री . दे. न . निर्मले , उप सचिव (विधी ), गृहनिर्माण विभाग 
हे दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत व त्यामुळे सदर पद रिक्त झाले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सदर अपील अधिकारी -१ ( गट - अ) या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . कृ . भि . केंगा, उप सचिव (विधी), वैद्यकीय 
शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग यांच्याकडे विधी व न्याय विभागाचे कार्यालयीन आदेश क्र . इएसटी. २०१३/ प्र. क्र .२२२ / का -२, दिनांक ०७ 
डिसेंबर , २०१३ अन्वये पुढील आदेशापर्यंत सोपविण्यात आला आहे ; 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ७० च्या उप कलम (१) व ( २) अन्वये महाराष्ट्र शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्र शासन याद्वारे या संबंधातील यापूर्वी निर्गमित करण्यात 
आलेल्या अधिसूचना अधिक्रमित करून , श्री . कृ . भि . केंगा, उप सचिव (विधी), वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग यांचेकडे त्यांच्या 
नियमित पदाच्या कार्यभारासह अपील अधिकारी-१ ( गट- अ) या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार पुढील आदेश होईपर्यंत , संपूर्ण राज्याकरिता 
किंवा हा अधिनियम ज्यामध्ये अंमलात असेल अशा राज्यांच्या भागांकरिता अथवा त्यातील क्षेत्राकरिता सोपविण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग चार ब -४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११, शके १९ ३७ 


HOUSING DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 26th February 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT ACT , 1976 . 

No. Niyukti- 2013 /CR - 322/GNB. --Whereas, the Government of Maharashtra had , vide 
Government Notification , Housing Department for the whole or that part of the state in which 
the said Act is in force No. Akabha. 2012/CR - 1791 /Grinibhu , dated the 17th September 2012 
issued , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2 ) of section 70 of the 
Maharashtra Housing and Area Development Act, 1976 (Mah . XXVIII of 1977 ) (hereinafter referred 
as “ the said Act ” ), appointed Shri D. N. Nirmale , Deputy Secreatry ( Legal), Housing Department 
as Appellate Officer I (Group A ) Additional Charge ; 

And whereas , Shri. D. N. Nirmale, Deputy Secretary (Legal) Housing Department holding 
the charge of Appellate Officer I (Group A ), has retired by superannuation on the 30th November, 
2013 and the said post have become vacant ; 

And whereas, the Government of Maharashtra , vide its orders, Law and Judiciary Department 
No. EST . 2013/CR - 222/Desk - 2 , dated the 7th December 2013 has conferred the Additional charge 
of the said vacant post on Shri . K. B. Kenga, Deputy Secretary (Legal), Medical Education and 
Drugs Department until further orders ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1) and (2 ) of section 70 
of the said Act , and of all other powers enabling it in this behalf, and in supersession of all the 
earlier notification issued in this behalf, the Government of Maharashtra hereby appoints Shri 
K.B. Kenga , Deputy Secretary ( Legal), Medical Education and Drugs Department , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , to be the Appellate Officer- I (Group A ) (Additional charge ) to exercise the power 
under the said Act , for the whole or that part of the State in which the said Act is in force , and 
specifies that Shri K. B. Kenga shall hold the additional charge of the said office in addition to 
his regular duties as Deputy Secretary ( Legal) to Government, until further orders . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. L. PATHAK , 


Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११ , शके १ ९ ३७ 


२ ९ 


सोमवार , मार्च ३, २०१४ / फाल्गुन १२, शके १ ९ ३५ 


CO - OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 3rd March 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION ) ACT, 1963. 

No. Krubas.0113/C.R.46 / 11-C- Whereas, pursuant to the Model Act circulated by the Central 
Government, the Government of Maharashtra has , with a view to ensure benefit to the farmers , 
amended the Maharashtra Agricultural Produce Marketing ( Development and Regulation ), 
Act, 1963 (Mah . XX of 1964 )(hereinafter referred to as the " said Act” ) ; 

And Whereas, with a view to increase agricultural production and strengthen the agricultural 
marketing system , the State and Central Government have formulated various schemes ; 

And Whereas, by the Government Notification , Co -operation , Marketing and Textiles 
Department , No. Krubas 0113 /C.R.46 / 11 -C , dated the 18th December 2013 , issued in exercise of 
the powers conferred by section 62 of the said Act, the Government of Maharashtra has invited 
the objections and suggestions to de-regulate certain processed agricultural products from the 
operation of the provisions of the said Act ; 

And Whereas , the objections and suggestions received pursuant to the said Notification 
have been considered ; 

And whereas, it is considered expedient to de-regulate the marketing of certain processed 
Agricultural Produce , specified in the Schedule appended to the said Act ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 62 of the Maharashtra 
Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation ) Act, 1963 (Mah . XX of 1964 ), the 
Government of Maharashtra , after consulting the Market Committees in the State , hereby amends 
the Schedule appended to the said Act, as follows, namely : 
In the Schedule appended to the said Act , 

(i) In Entry III relating to Pulses , sub -entry 14 shall be deleted ; 
( ii ) In Entry VI sub - entry relating to Gul and Sugar shall be deleted ; 
(iii ) Entry XVII relating to Wheat Flour shall be deleted ; 
( iv ) Entry XVIII relating to Dry Fruits shall be deleted ; 
(v ) Entry XIX relating to Edible Oils shall be deleted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


G. N. RANKHAMBE , 
Joint Secretary to Government. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११, शके १९ ३७ 


३१ 


सोमवार , मार्च ३, २०१४ / फाल्गुन १२, शके १९ ३५ 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ 


~ 


अधिसूचना 
पंढरपूर मंदिरे अधिनियम , १९ ७३. 

क्रमांक पीटीए . २०१४ / प्र.क्र .७ / का .- सोळा. - ज्याअर्थी शासन अधिसूचना , विधि व न्याय विभाग क्रमांक १५१७९ / प., दिनांक ३ जुलै 
१९ ७५ अन्वये पंढरपूर मंदिरे अधिनियम , १९ ७३ च्या (१ ९ ७४ चा महा. ९ ) (ज्याचा यापुढे उक्त अधिनियम असा निर्देश केलेला आहे.) 
कलम २१ च्या पोट -कलम ( २ ) खाली चार सदस्यांची श्रीविठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती नावाची हंगामी समिती स्थापित करण्यात आली 
होती . 

आणि ज्याअर्थी, उच्च न्यायालयाने दिवाणी अर्ज क्रमांक १ ९ ८५ च्या २३८ मधील दुसरे अपील क्रमांक १९ ८५ चे ४६ आणि दिवाणी 
अर्ज क्रमांक १ ९ ८५ चे २९ ७ मधील दुसरे अपील क्रमांक १ ९ ८५ चे ५२ मधील त्यांच्या न्याय निर्णयान्वये आदेश दिनांक २१ फेब्रुवारी 
१ ९ ८५ अन्वये अपिलाच्या प्रलंबनाधीत पंढरपूर मंदिरांचा कारभार चालविण्यासाठी पाच सदस्यांची हंगामी समिती नेमली जावी व सदर हंगामी 
समितीमध्ये बडवे व उत्पात यांचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी समाविष्ट करावा, असे निदेशित केले होते . 

आणि ज्याअर्थी, उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त निदेशानुसार वेळोवेळी हंगामी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. सदर समितीचे 
शासन अधिसूचना क्र . पीटीए. २००३ / ७२७ /( १०५ )/ का -१६, दिनांक २४ जुलै २००९ अन्वये पुनर्गठन करण्यात आले होते . तसेच शासन 
अधिसूचना क्र . पीटीए . २०१२ / प्र.क्र . ५० / का . सोळा, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१२ हंगामी समितीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली होती . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील काही तरतुदीविरुद्ध पंढरपूर मंदिरातील काही बडवे/ उत्पात / सेवाधारी पुजारी यांनी जिल्हा 
न्यायालय व उच्च न्यायालय येथे दाखल केलेल्या दाव्या / याचिकांमध्ये राज्य शासनाच्या बाजुने निर्णय झालेला होता. दिनांक १३ नोव्हेंबर 
२००६ च्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयान्वये दुसरी याचिका फेटाळली असता त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय येथे विशेष रिट याचिका क्रमांक 
९९ ४ / २००७, ९९ ५ / २००७ व ९९ ६ / २००७ अशा तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या व सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १५ जानेवारी 
२०१४ च्या निर्णयान्वये सदर तीनही रिट याचिका फेटाळलेल्या आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, वरील परिस्थितीत उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ च्या पोट - कलम (१ ) नुसार स्थायी समिती स्थापन करण्याची 
बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे व अशाप्रकारे स्थायी समिती स्थापन होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी दोन किंवा अधिक व्यक्तींची अस्थायी 
समिती नियुक्त करण्याची तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ च्या पोट-कलम ( २) मध्ये आहे. 

आणि त्याअर्थी, मंदिराच्या चांगल्या प्रशासन व नियंत्रणासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ च्या पोट - कलम ( २) मधील तरतुदीचा 
वापर करून व शासन अधिसूचना क्र . पीटीए . २००३ / ७२७ /(१०५ )/ का -१६, दिनांक २४ जुलै २०० ९ व क्र . पीटीए. २०१२/ प्र.क्र .५० / का . 
सोळा, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१२ अधिक्रमित करून श्रीविठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती स्थायी स्वरूपात स्थापित होईपर्यंतच्या कालावधीत 
पुढीलप्रमाणे अस्थायी समिती नियुक्त करण्यात येत आहे 

( १ ) श्री . रामचंद्र महादेव तथा अण्णासाहेब डांगे 
( २ ) श्री . वसंतराव पाटील 

सदस्य 
( ३ ) श्री . जयंत भंडारे 
( ४ ) श्री . जयसिंह मोहिते पाटील 

सदस्य 
( ५ ) श्री . अरविंद नळगे पाटील 

सदस्य 


अध्यक्ष 


सदस्य 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वी . ग्या . बिष्ट , 
विधि सल्लागार - नि - सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११, शके १९ ३७ 


३१ 


३ 


३२ 


मंगळवार , मार्च ४, २०१४ / फाल्गुन १३, शके १९ ३५ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ४ मार्च २०१४ 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६. 

क्रमांक एडीएल -११०३ / प्र. क्र . ६६४ / पुनर्बाधणी-१८ / गृनिभू. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ चे कलम 
४१ (१) नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून देवपूर , ता . धुळे, जि . धुळे येथील खालील तक्त्यात नमूद जमीन नाशिक 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक , अल्प उत्पन्न गट , मध्यम उत्पन्न गट व उच्च उत्पन्न गट यासाठी गृहनिर्माण 
योजनेकरिता महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१३ रोजीच्या अंतिम अधिसूचनेद्वारे संपादित केली आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियमातील कलम ४२ ते ४ ९ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून सदर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुलभरित्या पार पाडण्यासाठी या अधिसूचनेद्वारे उप विभागीय अधिकारी, धुळे, भाग धुळे यांना 
सदर भूसंपादनाच्या अनुषंगाने खालील कर्तव्ये पार पाडण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

( १) मौ . देवपूर , ता . धुळे , जि . धुळे येथील खालील तक्त्यात नमूद जमिनीवरील सर्व अतिक्रमणे आवश्यक ती कार्यवाही करून 
दूर करण्यात येऊन जागेचा निर्वेध ताबा घेऊन मुख्य अधिकारी, नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ यांना देणे. 


अ . क्र . 


मौजे 


सर्वे क्रमांक 

( ३ ) 


क्षेत्र ( हे .) 
( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


देवपूर, तालुका धुळे , जिल्हा धुळे 


८०/५ 


०.४८ 


८०/६ 


०.४८ 


८०/ ७-५ 


१.४४ 


८५ / अ 


०.६१ 


८५ / १ ब 


०.६० 


८५ / क 


०.५ ९ 


( २) महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ चे कलम ४४(२ ) नुसार प्रथम सदर जमिनीच्या जमीनधारकांबरोबर 
जमिनीच्या मोबदल्यात वाटाघाटी करून मोबदला निश्चित करणे . 

( ३) उपरोक्त दोन नुसार वाटाघाटीनुसार जमिनीचा मोबदला निश्चित होऊ न शकल्यास, म्हाडा कायदा कमल ४४ (३ ) नुसार विहित 
केलेल्या पद्धतीने जमिनीचा मोबदला निश्चित करण्याची कार्यवाही करणे . 

( ४ ) उपरोक्त ( २) अथवा (३ ) अन्वये निश्चित होणारा मोबदला रक्कम , नाशिक मंडळाकडून प्राप्त करून घेऊन संबंधित जमीन 
मालकांना अदा करणे. 

( ५ ) उपरोक्त जमिनींचे आवश्यक त्या महसुली अभिलेख सदरी, नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे नाव कब्जेदार / मालक 
म्हणून दाखल करणे. 

( ६ ) सदर भूसंपादनाशी निगडीत अन्य आवश्यक त्या सर्व बाबी पूर्ण करणे . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र. ल . पाठक , 
शासनाचे सह सचिव . 


3 


२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६- एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५-११ , शके १ ९ ३७ 

गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ४ मार्च २०१४ 


. 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६. 

क्रमांक एडीएल-११०३ / प्र. क्र . ६६४ / पुनर्बाधणी -१८ / गृनिभू. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ चे कलम 
४१ (१) नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून देवपूर , ता . धुळे , जि . धुळे येथील खालील तक्त्यात नमूद जमीन नाशिक 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक , अल्प उत्पन्न गट , मध्यम उत्पन्न गट व उच्च उत्पन्न गट यासाठी गृहनिर्माण 
योजनेकरिता महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१३ रोजीच्या अंतिम अधिसूचनेद्वारे संपादित केली आहे 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियमातील कलम ४२ ते ४९ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून सदर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुलभरित्या पार पाडण्यासाठी या अधिसूचनेद्वारे उप विभागीय अधिकारी , धुळे, भाग धुळे यांना 
सदर भूसंपादनाच्या अनुषंगाने खालील कर्तव्ये पार पाडण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

( १) मौ . देवपूर, ता . धुळे , जि . धुळे येथील खालील तक्त्यात नमूद जमिनीवरील सर्व अतिक्रमणे आवश्यक ती कार्यवाही करून 
दूर करण्यात येऊन जागेचा निर्वेध ताबा घेऊन मुख्य अधिकारी, नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ यांना देणे . 

मौजे सर्व्हे क्रमांक 

क्षेत्र ( हे .) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
देवपूर , तालुका धुळे, जिल्हा धुळे 

८३/ १ ब 


अ . क्र . 


१ 


८३/ १ अ 


३.६४ 


०.८१ 


८३/२ 


१.५७ 


८३/३ 


०.६८ 


८४ 


२.२१ 


~ 


( २) महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ चे कलम ४४ (२ ) नुसार प्रथम सदर जमिनीच्या जमीनधारकांबरोबर 
जमिनीच्या मोबदल्यात वाटाघाटी करून मोबदला निश्चित करणे . 

(३ ) उपरोक्त दोन नुसार वाटाघाटीनुसार जमिनीचा मोबदला निश्चित होऊ न शकल्यास, म्हाडा कायदा कमल ४४ ( ३) नुसार विहित 
केलेल्या पद्धतीने जमिनीचा मोबदला निश्चित करण्याची कार्यवाही करणे. 

( ४ ) उपरोक्त ( २ ) अथवा ( ३) अन्वये निश्चित होणारा मोबदला रक्कम, नाशिक मंडळाकडून प्राप्त करून घेऊन संबंधित जमीन 
मालकांना अदा करणे. 

( ५ ) उपरोक्त जमिनींचे आवश्यक त्या महसुली अभिलेख सदरी , नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे नाव कब्जेदार / मालक 
म्हणून दाखल करणे. 

( ६ ) सदर भूसंपादनाशी निगडीत अन्य आवश्यक त्या सर्व बाबी पूर्ण करणे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 
शासनाचे सह सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


